-- 


RNI No. MAHBIL/2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ७३ ] 


बुधवार , डिसेंबर १८, २०१९ / अग्रहायण २७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


. 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रमाणे कलम 
१ ९ चे घोषणापत्र . 

क्रमांक भूसंपादन / टे -६ / चेंढरे / ५८८ ९ / २०१९ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रायगड अलिबाग यांचेमार्फत पोलीस दलातील नव्याने स्थापन 
झालेल्या जलद प्रतिसाद पथक , दंगा नियंत्रण पथक , पोलीस मोटारवाहन विभाग इत्यादी प्रयोजना करीता मौजे चेंढरें , ता . अलिबाग , जि . रायगड 
येथील जमीन संपादित करावयाची आहे. सदर संपादनासाठी केलेली जमीन उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग यांचे कार्यालयाकडून संपादनाची 
कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग यांनी अधिसूचना, क्रमांक उविअ/ कात-२ / भूसंपादन / चेंढरे/ एस आर ०१ / 
२०१५ दिनांक ३-९ जानेवारी २०१९ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना मराठी मध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, 
गुरुवार ते बुधवार ३-९, जानेवारी २०१ ९ पृष्ठ क्र . ६, ७ वर व इंग्रजीमध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 
ते बुधवार ३-९ जानेवारी २०१९ पृष्ठ क्रमांक ९, १० व ११ वर प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच “ कृषिवल " मध्ये बुधवार दिनांक १६ जानेवारी २०१९ रोजी 
पान नं . ११ वर आणि “ रायगड रत्नागिरी टाईम्स " मध्ये गुरुवार दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ रोजी पान नं . ९ वर प्रसिद्ध झाले आहे. यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

त्याअर्थी, मी , जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) हा राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या 
कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये अहवाल पाठविलेल्या प्राधिकाऱ्याचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत माझी खात्री पटली आहे, आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) 
च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून “निरंक ”निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार मध्ये “निरंक " विनिर्दिष्ट केला आहे . 


. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१९ / अग्रहायण २७, शके १ ९ ४१ 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या 
सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाचे कलम ३ च्या खंड ( छ) याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, 
अलिबाग उप विभाग अलिबाग, ता . अलिबाग, जि . रायगड यांची नेमणूक करणेत येत आहे. त्याप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची 
कार्यवाही, या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


गावाचे नाव मौजे - चेंढरे , ता . अलिबाग , जिल्हा रायगड 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
( २ ) 

( ३ ) 


१ 


स . नं . ११८ / १ अ पैकी 


०-०३-० 


२ 


स . नं . ११८ / १ ब पैकी 


०-१९-४ 


एकूण 


०-२२-४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
मौजे चेंढरे , ता . अलिबाग येथील पोलीस दलातील नव्याने स्थापन झालेल्या जलद प्रतिसाद 
पथक , दंगा नियंत्रण पथक , पोलीस मोटरवाहन विभाग इ. प्रयोजनासाठी 


अधिसूचना 


प्रकल्पाचे नाव 


निर्गमित 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


. 


करण्यापूर्वी 


समाजाला मिळणारे लाभ 


मौजे चेंढरे ता . अलिबाग येथील पोलीस दलातील नव्याने स्थापन झालेल्या जलद प्रतिसाद पथक , 
दंगा नियंत्रण पथक , पोलीस मोटर वाहन विभाग इ. प्रयोजनासाठी संपादन करण्यात येणारी जमीन 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असली तरी ती चेंढरेच्या हद्दीत येते. पोलीस मुख्यालयाच्या 
परिसरात प्रस्तावित भूसंपादनाच्या जमिनीशेजारी तळकरनगर येथे १००-१२५ घरांची वस्ती आहे. 
दंगलरोधक पथकाच्या कवायती व सरावाकरिता निवडलेली जागा पोलीस मुख्यालयाला 
लागून असल्याने सोयीची आहे. तसेच सध्याच्या कवायती क्रिडामैदानाला लागूनच आहे. या 
ठिकाणी पोलीस नियमित सराव करतात व याची परिसरातील नागरीकांना माहिती आहे व सवय 
आहे . 
अलिबाग शहराचे औद्योगिक महत्त्व वाढते नागरीकरण व पर्यटन वाढते महत्त्व लक्षात घेता , 
येत्या दशकात अलिबाग शहराचाविकास आणि विस्तार वेगाने होईल . वाढत्या शहरीकरणाच्या 
प्रक्रियेत ग्रामीण ते शहरी स्थलांतर तर होतेच परंतु परप्रांतीय स्थलांतरसुद्धा वेगाने होत आहे. 
याचा नागरी सुविधांवर खूप ताण येतो रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष वाढतो व गुन्हेगारी प्रवृत्ती 
वाढते. गुन्हेगारांना पकडणे, शिक्षा करणे व गुन्हेगारी वृत्तीला प्रतिबंध करणे या सर्व आघाड्यांवर 
पोलीस यंत्रणेला काम करावे लागते. समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस दलाची 
भूमिका व कर्तव्य महत्त्वाचे ठरते . या दृष्टिने स्थानिक पोलीस दलाकडे दंगलरोधक पथक व 
शीघ्रकृतीदल असणे आवश्यक आहे . यामुळे लोकांना सुरक्षित व आश्वासक वाटते. या पथकाचा 
नियमित सराव पोलीस मुख्यालयाच्या परिसरात होतो. आजुबाजूच्या 

वस्तीमधील ९ ० टक्के 
लोकांना दंगलरोधक पथक व शीघ्रकृतिदलामुळे सुरक्षित वाटते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१९ / अग्रहायण २७, शके १९ ४१ 


३ 


. 


लोकांच्या मते १. सुरक्षिततेची भावना २. भुरटेचोर , साखळीचोर यांना दहशत , ३ गुन्हेगारी कमी 
होईल. ४. लहान मुले, स्त्रिया, जेष्ठ नागरीकांना सुरक्षित वाटेल. गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी , 
लोकांच्या मनात विश्वास , सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी दंगलरोधक पथक व 
शीघ्रकृतीदलाची महत्त्वाची भूमिका आहे . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ( लागू नाही) 
गावाचे नाव चेंढरे , तालुका अलिबाग , 

अलिबाग, जिल्हा रायगड 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


१ 


निरंक 


निरंक 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) ( लागू नाही ) 

“ निरंक " 
-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, ता . अलिबाग, जि . रायगड या कार्यालयात निरीक्षणाकरिता 
उपलब्ध होऊ शकेल . 


टीप 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, 


अलिबाग , 


दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ . 


रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


